सातपुर त्र्यंबकेश्वर रोड जिल्हा नाशिक 
येथील सर्व्हे नं.५२३ व सर्व्हे नं ४८४ येथील 
विकास कामांना सन २०१८-१९ मध्ये 
सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक टीडीसी २०१८/१२/प्र.क्र. ११२३/ पर्यटन, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : २७मे, २०१९. 


संदर्भ: १) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग , शासन निर्णय, क्र. बैठक 
२०१८/३/प्र.क्र.१९१/पर्यटन, दि.३१/३/२०१८ 
२) आयुक्‍त, नाशिक महानगर पालिका, नाशिक यांचे पत्र क्र. जा.क्र./उद्यान/कक्ष- 
१/५५३/२०१८, दि.३०/१०/२०१८. 


शासन निर्णय : 


पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग , शासन निर्णय, क्र. बैठक २०१८/३/प्र.क्र.१९१/पर्यटन, 
दि.३१/३/२०१८ अन्वये सातपुर त्र्यंबकेश्वर रोड जिल्हा नाशिक येथील (१) सर्व्हे F.423 व (२) सर्व्हे नं 
४८४ येथील दोन्ही कामांना अनुक्रमे रुपये ५७.८६ लक्ष व रु.९५.०४ लक्षच्या विकास कामांना 
प्रशासकीय मान्यता देऊन सदर दोन्ही ठिकाणच्या कामांसाठी अनुक्रमे रुपये २८.०० लक्ष व रुपये 
४७.०० लक्ष निधी जिल्हाधिकारी, नाशिक यांना वितरीत करण्यात आला आहे. 


2. आयुक्‍त, नाशिक महानगर पालिका, नाशिक यांनी संदर्भ क्रमांक 2 येथील पत्रान्वये 
केलेल्या विनंतीस अनुलक्षून संदर्भ क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये देण्यात आलेल्या सातपुर 
त्र्यंबकेश्वर रोड जिल्हा नाशिक येथील (१) सर्व्हे नं.५२३ व (२) सर्व्हे नं ४८४ येथील दोन्ही कामांच्या 
अनुक्रमे रुपये ५७.८६ लक्ष व रु.९५.०४ लक्षच्या प्रशासकीय मान्यतेऐवजी सातपुर येथील त्र्यंबकरोड, 
सर्व्हे नं. ५२३ व सर्व्हे नं.४८४ येथील कामांना खालील प्रमाणे एकत्रितरित्या सुधारित प्रशासकीय 
मान्यता देण्यास शासन याद्वारे मंजूरी देत आहे. 


सर्व्हे नं.४८४, सर्व्हे नं. ५२३, त्र्यंबक रोड, जि. नाशिक येथील विकास कामे 


अ.क्र कामाची नाव सुधारीत प्रशासकोय मान्यतेची 
किंमत (रु.लक्षात) 
१ | स्थापत्य कामे ८६.९४ 
२ | उद्यान विषयक कामे १५.५८ 
३3 | इतर अनुषंगिक कामे ११.१२ 
४ | विद्युतीकरण १४.२१ 
५ | जी.एस.टी १२% १५.३४ 
६ | आकस्मिकता३% ३.८३ 
७ | सल्लागार फी १.७४% २.२२ 
एकूण १४९.२४ 


शासन निर्णय क्रमांकः टीडीसी २०१८/१२/प्र.क्र. ११२३/ पर्यटन, 


3. अटी व शार्ती संदर्भ क्रमांक १ येथील शासन निर्णयाप्रमाणेच राहतील. 


ठ. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०६०४१७५८०५०२२३ असा आहे. हा आदे 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Ramesh Jayaram = 


Kadam 


itally signed by Ramesh Jay: dam 
=IN, o=Government Of Maharasht Co-Operation Marketing 


hy 
2.5.4.20=931a917¢29ea693ba9abee543d58bf 1 béade60ae69c9be92F59d 
232bb3a3fcc8, 
INumber=c8fbeb4e149e205d858dabb5d81a2a90a8deb7 19257572 
300ef79cfab47d9345, cn=Ramesh Jay: 
Date: 2019.06.04 18:04:24 +05'30' 


(र.ज.कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


महालेखापाल, महाराष्ट्र - १, (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र - 2, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 


महालेखापाल, (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेखा), मुंबई. 


व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई. 


जिल्हाधिकारी, नाशिक. 
जिल्हा नियोजन अधिकारी,नाशिक. 


, जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक. 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
९. 


निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 


१०. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११/१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 
११. वित्त विभाग (का.व्यय-१४/अर्थोपाय / अर्थसंकल्प) मंत्रालय, मुंबई. 

१२. अवर सचिव, (अर्थसंकल्प शाखा) पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
१३. निवड नस्ती, कार्यासन-पर्यटन. 


kkk 


पृष्ठ २ पैकी २ 


